सन 2022 मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जपुती २२२१/प्र.क्र.११२/कार्या.२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०२१ 


परिपत्रक:- 


सन २०२२ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार 
मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत. 
२. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सर्व afar, रविवार व सार्वजनिक सुट्टी/स्थानिक सुट्टीच्या दिवशी येत असतील आणि या 
संदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सुचविल्यास त्याप्रमाणे साजरे करण्यात यावेत, अन्यथा ते कार्यक्रम त्याच दिवशी साजरे 
करण्यात यावेत. 


३. मंत्रालयीन विभाग/ विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / 
निमशासकीय कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवश्‍यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत 
योग्य ती कार्यवाही करावी. 

४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून 
त्याचा संकेतांक २०२११२३११४४९५६९२०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


by SUNILJTUMRAM 


SUNIL J 

TUMRAM र 
(सु. ज. तुमराम) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


टप 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

८. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रशा-४), यांना माहिती व आव्यक त्या कार्यवाहीकरीता, 
qo. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
११. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१४. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

१५. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन-२९). 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपुति २२२१/प्र.क्र.११२/कार्या.२९, दि. 39.92.2029 चे परिशिष्ट 
सन २०२२ मध्ये मंत्रालय,शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात साजरे करावयाच्या जयंती /राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमांची यादी 


इंग्रजी महिना व दिवस भारतीय सौर दिनांक कार्यक्रमाचे स्वरुप 
ol ar a ee ee 
= 
प्रतिमेस प्र अर्पण करण 


९ | संत रविदास महाराज जयंती २३ फेब्रुवारी,२०२२ | बुधवार | ०४ फाल्गुन, शके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
(तिथीनुसार) 


शाहीद दिन २३ मार्च, २०२२ ०२ चेत्र, Ah १९४४ शहीद भगतसिग,राजगुरु व 
सुखदेव यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार 
र 
9 


|_१०_ | 
१ 


Oo 
2 


4 


| 
aed 
al 
अ 


r= 


महात्मा बसवेश्वर जयंती (तिथीनुसार) | ०३ मे, 2022 १३ वैशाख, शके १९४४ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 


६ | दहडातवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस | २१मे, २०२२ शनिवार | ३१ वेशाख, शके १९४४ । दहडातवाद व हिसाचार विरोधी 
| 
७ | महाराणा प्रतापसिह जयंती २५मे, २०२२ बुधवार ०४ ज्येष्ठ, शके १९४४ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
SS he | 


aR 
भर 
२० erage जवी 
स्त 
र 
र 


२७ | केशव सीताराम उर्फ प्रबोधनकार १७ सप्टेबर,२०२२ शनिवार | २६भाद्रपद, शके १९४४ । प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
वि बि eee वती विधी eee 
२८ | पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जयंती - । २५ सप्टेंबर, २०२२ | रविवार | ०३आश्रिन, शके १९४४ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


STR TIER अवण कर्ज. 
लाल बहादूर शास्री जयंती ०२ ऑक्टोबर, २०२२ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
महर्षि वाल्मिकी जयंती (तिथीनुसार) | ०९ ऑक्टोबर,२०२२ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


३२ | डॉ. ए.पी. जेअब्दुल कलाम जयंती | १५ ऑक्टोबर,२०२२ २३ आश्विन, हाके १९४४ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
३३ | इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व राष्ट्रीय ३१ ऑक्टोबर, २०२२ | सोमवार | ०९ कातिक, ah १९४४ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
संकल्प दिवस 


३४ । वल्लभभाई पटेल जयंती व राष्ट्रीय ३१ ऑक्टोबर,२०२२ | सोमवार | ०९ कातिक, शके १९४४ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे व 


ios 


जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व दिवस भारतीय सौर दिनांक कार्यक्रमाचे स्वरुप 


इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय १९ नोव्हेंबर, २०२२ शनिवार | २८ कातिक, शके १९४४ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणेव 
एकात्मता दिन राष्ट्रीय एकात्मता दिवसाची are 


८ | संविधान दिवस ६ नोव्हेंबर, २०२२ शनिवार | ०५मार्गशिषे, ah १९४४ | भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे 
सामुहिक वाचन करणे 
३९ | संत संताजी जगनाडे महाराज जयंती | ०८ डिसेंबर,२०२२ १७ मार्गशिर्ष, हाके १९४४ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 


डॉ.भाऊसाहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख | २७ डिसेंबर, २०२२ ०६ पौष, शके १९४४ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
जयंती 


१* शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपुती २२०८/१३३८/प्र.क्र.१०९/०८/२९, दि. २४.११.२००८ मधील सूचनांनुसार विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. 


टिप:- बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीबाबतचे शासन परिपत्रक स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 


